आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे या कार्यालयातील व सर्व अनुसूचित जमाती 
प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयातील एकूण 
३५८ अस्थायी पदांना दिनांक १.०३.२०२२ ते 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. : अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.१६/का-७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०२२. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. अस्थाप-२०२१/प्र.क्र.४८/का-७, 
दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२१. 
२) उपसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्था-२०२१/ 
प्र.क्र.६८ (भाग २)/ का.१/७३, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 
3) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ. पु. क., 
दि.२२ फेब्रुवारी, २०२२. 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे यांचे कार्यालयातील व सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयातील 
एकूण ३५८ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०९.२०२१ ते 
दि. २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदत संपल्याने उपसंचालक, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार व वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे कार्यालयातील व 
सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयातील एकूण ३५८ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे कार्यालयातील व त्यांच्या 
अधिनस्त असलेल्या सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयातील खालील 
कोष्टकात नमूद केलेल्या एकूण ३५८ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत 
या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.१६/का-७ 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदांच्या आढाव्यानंतर 
सुधारित आकृतीबंध नुसार 
मंजूर पदांपैकी अस्थायी पदे 
चि २ ३ a a 
1 ae सहआयुक्त एस २५ : ७८८००-२०९२०० १५ 
२ | सहसंचाळक एस २५ : ७८८००-२०९२०० i. es 
3 | उपसंचालक (सौ) एस 23 : ६७७००-२०८७०० १४ 
ee =| विधी अधिकारी एस २३ : ६७७००-२०८७०० ८ 
५ | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी एस २० : ५६१००-१७७५०० २१ 
(वर्ग-१) 
६ | पोलीस उप अधिक्षक एस २० : ५६१००-१७७५०० १५ 
1७ | प्रबंधक (रजिस्टार) एस १५ : ४१८००-१३२३०० ८ 
८ | संशोधन अधिकारी एस IY : ४१८००-१३२३०० ३७ 
९ । पोलीस निरीक्षक एस १८ : ४९१००-१५५८०० ५२ 
| qo संशोधन सहायक एस १४ : ३८६००-१२२८०० १४ 
११ | १ | कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी । एस १४ : ३८६००-१२२८०० ८ 
१२ | निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) । एस १४ : ३८६००-१२२८०० & 
१३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) । एस १४ : ३८६००-१२२८०० १५ 
| ae | लघुटंकलेखक एस ८ : २५५००-८११०० ९ 
१५ | सांख्यिकी सहायक (क) एस ८ : २५५००-८११०० a र..." 
१६ । लिपिक-टंकलेखक एस ६ : १९९००-६३२०० 42 
१७ | ७ । अभिलेखपाल (रेकॉर्ड किपर) एस ६ : १९९००-६२३२०० ८ 
१८ | पोलीस शिपाई एस ७ : २१७००-६९१०० 42 
१९ | वाहन चालक एस ६ : १९९००-६३२०० & 
२० | शिपाई एस १ : १५०००-४७६०० १६ 
एकूण ३५८ 
२. उपरोक्त कोष्टकात नमूद ३५८ अस्थायी पदांवरील वेतनादी भत्याचा खर्च खालील 


कोष्टकात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात यावा आणि तो मंजुर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्रमांक टी- ५ 


२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना-जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना-०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण- 
राज्य योजनांतर्गत योजना -009- BAS व प्रशासन (०१) (09) नियोजन व संनियंत्रण शाखा- 
जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (२२२५-४१२२) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.१६/का-७ 


२ | मागणी क्रमांक टी-२ 
२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-२७७-शिक्षण- 
०५ संशोधन व प्रशिक्षण (१) (0 जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (2224-9309) 


३ | मागणी क्रमांक टी-२ 

२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण व ०२- 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण -००१ संचालन व प्रशासन (०४) एकात्मिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम 
(२२२५ १०५२) 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०३२५१५५७११६३२४ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


MANOHAR 
RAMCHANDRA 
PARKAR टश < 
(म. रा. पारकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 


आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (महाराष्ट्र -२) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -2) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

सर्व सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

कार्यासन अधिकारी (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
कार्यासन अधिकारी (का.१५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
वित्त विभाग (व्यय-१४/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती (का.७. 


So 2 2S ee टे 


“2 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


-->। > wa 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


